स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) अंतर्गत 
क्षमता बांधणी व कार्यालयीन खर्चाकरिता 
निधी वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: स्वमअ-२०१८/प्र.क्र. २४४/नवि-३४ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: २ जून, २०१८. 


वाचा: 
१) केंद्र शासनाच्या नगरविकास मंत्रालयाचे आदेशा क्रमांक 7. No. 1/7/2015-SBM-I 
(e-file #. 3104706), दिनांक २२ मे, २०१८. 
२) शासन निर्णय, नगर विकास विभाग, क्रमांक: स्वभाअ-२०१५/प्र. क्र. २३/नवि-३४, 
दिनांक १५.०५.२०१५ 
शासन निर्णय: 


देशातील सर्व शहरे पूर्णपणे स्वच्छ, निरोगी आणि राहण्यायोग्य करणे आणि सर्व नागरिकांना 


स्वच्छ व चांगले आरोग्य आणि पर्यावरण मिळावे तसेच देशातील सर्व सांविधानिक शहरांना स्वच्छतेची 


आणि या शहरामधील नागरीकांना घरगुती शौचालयांची सुविधा उपलब्ध करून देणे, या उद्देशाने केंद्र 


शासनाने “स्वच्छ भारत अभियान (नागरी)” ची अंमलबजावणी सुरु केली आहे. या अभियानाच्या 


धर्तीवर राज्यामध्ये संदर्भाधीन क्रमांक २ येथील शासन निर्णयान्वये “स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान 


(नागरी)” राबविण्यात येत आहे. 


२. स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत केंद्र शासनाने क्षमता बांधणी व कार्यालयीन खर्चाकरिता सन 


२०१८-१९ या आर्थिक वर्षात राज्यासाठी वितरीत Hot पहिल्या हप्त्याचा निधी रुपये ४.७६ कोटी 


(रूपये चार कोटी Wea लक्ष फक्त) वितरीत करण्यास झासन मान्यता देण्यात येत आहे. सदरचा 


खर्च पुढील तक्त्यात नमूद केल्यानुसार संबंधित लेखाशिर्षासमोर दर्शविल्याप्रमाणे त्या 


लळेखाशिर्षाखाळी सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात मंजूर करण्यात आलेल्या तरतूदी मधून 


भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांक: स्वमअ-२०१८/प्र.क्र. २४४/नवि-३४ 


अ. लेखाशिर्ष वितरीत करावयाचा 

क्र. निधी रूपये 

| मागणी क्रमांक-एफ-२, २२१७, नगरविकास, (८०) सर्वसाधारण, ९५,२०,०००/- 
१९१, महानगरपालिकांना सहाय्य, (००) (७६) स्वच्छ भारत | (पंचाण्णव लक्ष वीस 
अभियानासाठी महानगरपालिकांना सहाय्य (केंद्र हिस्सा ७५%), हजार फक्त) 


३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर), (२२१७ ९७५२) योजनांतर्गत 


२ | मागणी क्रमांक-एफ-२, २२१७, नगरविकास, (Lo) सर्वसाधारण, २,३८,००,०००/- 
१९२, नगरपरिषदांना सहाय्य, (००) (७८) स्वच्छ भारत | (रूपये दोन कोटी अडतीस 


अभियानांतर्गत नगरपरिषदांना सहाय्य (केंद्र हिस्सा), ३१, लक्ष फक्त.) 
सहायक अनुदाने (वेतनेतर), (२२१७ ९७७९) योजनांतर्गत 

३ | मागणी क्रमांक-एफ-२, २२१७, नगरविकास, (Co) सर्वसाधारण, १,४२,८०,०००/ 
१९३, नगरपंचायतींना सहाय्य, (००) (03) स्वच्छ भारत | (एक कोटी बेचाळीस लक्ष 
अभियानांतर्गत नगरपंचायतींना सहाय्य (केंद्र हिस्सा), ३१, | Veil हजार फक्त) 


सहायक अनुदाने (वेतनेतर), (२२१७ ९७९७) योजनांतर्गत 


३. Mak निधी आहरित करण्यासाठी राज्य अभियान संचालक, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) 
यांना आहरण व संवितरण अधिकारी तसेच नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. त्यांनी 
सदर रकमेचे देयक तयार करावे व ते अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई यांच्याकडे तात्काळ सादर 
करून सदर निधी आहरित करून धनादेडा प्राप्त करून घेण्यात यावा. सदर निधीचे नागरी स्थानिक 
स्वराज्य संस्थानिहाय वाटप, शासन स्वतंत्र आदेशान्वये करून देईल. त्यानुसार या निधीचे वितरण 
संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना करण्याची कार्यवाही राज्य अभियान संचालकांनी करावी. 


8, सदरचा झासन निर्णय fea विभागाचे परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/ अर्थ-३ 
दिनांक २ एप्रिल, २०१८ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


प. शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्रमांक अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/ अर्थ-३ दिनांक २ एप्रिल, २०१८ 
अन्वये ३१, वेतनेत्तर सहाय्यक अनुदाने या बाबी खालील खर्च करण्यास विभागास अधिकार प्राप्त झाळे 
असून सदर परिपत्रकातील नमूद अटींची पूर्तता करण्यात आली आहे. 


दट शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्रमांक अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/ अर्थ-३ दिनांक २ एप्रिल, २०१८ 
च्या परिशिष्टातील अनुक्रमांक १, २, ३, ५, ६, ७ या प्रकरणी लागू नाही. तसेच सदर परिशिष्टातील 
अनुक्रमांक ४ बाबत नमुद करण्यात येते कि, ही योजना केंद्र पुरस्कृत बाह्य सहाय्थित योजना नाही, 
तथापि केंद्र शासनाकडून निधी प्राप्त झाल्याची खात्री वित्त विभागाचे अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक: अनौ- 
३०७/अर्थोपाय, दिनांक २८/०५/२०१८ अन्वये करण्यात आली आहे. 


७. शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्रमांक अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/ अर्थ-३ दिनांक 2 एप्रिल, २०१८ 
रोजीच्या परिपत्रकासोबतच्या परिशिष्टातील अनुक्रमांक ३ च्या अनुषंगाने नमूद करण्यात येते कि, सदर 
योजनेच्या स्वरुपात अथवा व्याप्तीमध्ये कसलाही बदल करण्यात आलेला नाही. तसेच सदर 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांक: स्वमअ-२०१८/प्र.क्र. २४४/नवि-३४ 


दिनांक २ एप्रिल, २०१८ रोजीच्या परिपत्रकासोबतच्या परिशिष्टातील अ.क्र. ८ संदर्भातील तपासणी 
सुचीमधील अनुक्रमांक १, २, ४ मध्ये नमुद करण्यात आलेल्या अटींची पुर्तता होत आहे. तसेच सदर 
अनुक्रमांक ८ संदर्भातील तपासणी सुचीमधील अनुक्रमांक ३, व अनुक्रमांक ५ ते १० या प्रकरणी लागू 
नाही. 

हः शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्र. अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/ अर्थ-३ दिनांक २ एप्रिल, २०१८ 
मधील ६ क अन्वये ३१ वेतनेत्तर सहायक अनुदाने या बाबीखाळील खर्च करण्यास विभागास अधिकार 
प्राप्त झाले आहेत. सदर शासन निर्णयान्वये रुपये ४.७६ कोटी निधी मंजूर करण्यात येत आहे. 


ए. सदरचा शासन निर्णय हा वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक: अनौ-३०७/अर्थोपाय, 
दिनांक २८/०५/२०१८ अन्वये प्राप्त झालेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


१०. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०६०२१७२४००८८२५ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Sudhakar Dnyandeo Bobade 

S 1 d h a k ar DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Urban 
Development Department, postalCode=400032, 
St=Mi htra, 
2'5.4.20=2a1564be91cbedd893a 


efaaal18c3884344a4f, क वतच्या बन हि 
nyanaeo 000१06 


Date: 2018.06.02 17:25:11 +05'30' 


(सुधाकर ज्ञा. बोबडे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. मा.राज्यमंत्री (नगर विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. अपर मुख्य सचिव, वित्त, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता )-१, मुंबई. 

५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता )-२, नागपूर. 

६. प्रधान सचिव (नवि-२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

७. आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद संचालनालय, मुंबई. 

८. आयुक्‍त, महानगरपालिका (स्वी 

९. राज्य अभियान संचालक, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी), मुंबई. 
१०. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 

११. अधिदान व लेखाधिकारी, फोर्ट, मुंबई. 

१२. अधिदान व लेखाधिकारी, अधिदान व लेखा कार्यालय, वांद्रे, मुंबई. 
१३. निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१४. मुख्य लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१५. मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई. 
१६. निवडनस्ती, नवि-३४. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


